सन 2098-20 च्या निवडसूचीतील खालील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या अ.क्र.१ ते १६ वरील 
सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय 
अभियंता (स्थापत्य) पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात नियमित पदोन्नती व अ.क्र.१७ ते ५२ वरील सहायक 
अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप विभागीय अभियंता 


शासन आदेश क्रमांकः पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४ /सेवा-२ 


पदोन्नती 


सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) संवर्गातून 
महाराष्ट्र अभियांत्रिकी सेवा गट-अ मधील उप 


विभागीय अभियंता पदावर पदोन्नती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक: १२.११.२०२० 


SIRT आदेठा 


(स्थापत्य) पदावर तदर्थ पदोन्नती या आदेशान्वये देण्यात येत आहे. शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन 
विभाग, क्र.एसआरव्ही-२०१५/प्र.क्र.१५६/कार्या-१२, दि.२८.४.२०१५ व दिनांक १६.७.२०१५ व सुधारित 
अधिसूचना, दिनांक १५.६.२०१७ मधील तरतुदीनुसार विभागीय संवर्गाचे वाटप व सविस्तर पदस्थापना 


याबाबतचे आदेशा स्वतंत्ररित्या निर्गमित करण्यात येतील. 


अ.क्र. । ज्येष्ठता | सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे नांव व जात प्रवर्ग | पदोन्नतीचा 
क्रमांक aa 
| 4. | १३३ श्री.मधुकर बळवंतराव कोरडे (इ.मा.व.) खुला 
२. १३४ | श्री.टेकेश्वर होरीलाल तुरकर (इ.मा.व.) खुला 
३. 936 श्री.देवेद्र उत्तमराव खिडीकर खुला 
8. १३७ । श्री.गणेश लक्ष्मण करवंदे (इ.मा.व.) खुला 
थु. १४३ __ श्री.तेजकुमार वसंतराव येवले (इ.मा.व.) खुला 
६. १४८ श्री.संजय विनायकराव उपाध्ये खुला 
७ १५७ श्री. धीरेंद्र माधवराव देसाई खुला 
८. १५८ श्री.राहुल रामकृष्ण कुलकर्णी खुला 
९. १५९ श्री.सुभाष बालाजी धोंडगे खुला 
| 90.) 980 श्री.प्रदिप पी. केदार (इ.मा.व.) खुला 
शि १६२ श्री.मुकुल राजेंद्र देशकर खुला 
१२. १६३  । श्री.अविनाशा मोतीरामजी गुल्हाणे (इ.मा.व.) खुला 
93. 468  । श्री.राजेश माधवराव YeRAR (वि.मा.प्र.) खुला 
१४. १६५ श्री.देवानंद गोविदराव सोनटक्के (इ.मा.व.) खुला 
१५. १६६ । श्री.रविद्र तुळशीदास गायकवाड (अ.जा.) खुला 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४ /सेवा-२ 


अ.क्र. । Ren | सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे नांव व जात प्रवर्ग | पदोन्नतीचा 
क्रमांक पवग 
१६. १६८ श्री.एम.डब्ल्यु. खटी खुला 
१७. १६९ श्री.सतिश वामनराव सुपले (इ.मा.व.) खुला 
१८. १७० श्री.श्रीकांत विठ्ठलराव आवंदकर (इ.मा.व.) खुला 
a8. १७१ श्री.नेतीन तानाजी बारहाते (अ.जा.) खुला 
२०. १७२ श्रीमती बी.आर.निळकारी (श्रीम. भावना पराग पंडीत) खुला 
२१. १७३ | श्रीमती ए.एस.तांबोळी (श्रीमती शिवानी शैलेंद्र चेपे) खुला 
२२. १७४ _श्री.पी.डी.कस्तुरे खुला 
२३. १७५ श्री.तुषार प्रफुल काळे खुला 
२४. १७६ श्री.राजकुमार रविशंकर तिवारी खुला 
२५. १७९ श्री.एस.आर.लटठ्ठा खुला 
२६. १८१ श्री.दिपक हिराजी काळे, अ.जा. खुला 
२७. १८५ _  श्री.मोहिद्दीन चोदसाहेब शिकलगार (भ.ज.ड) खुला 
२८. १८६ | श्री.शिरीष भोजराज पाटील (इ.मा.व.) खुला 
२९. १८७ । श्री.अशोक शामराव गायकवाड (अ.जा.) खुला 
३०. १८८ श्री.संतोष फत्तेसिंग सावंत खुला 
३१. १८९ श्री.महेंद्र मारोतराव वाकचौरे खुला 
३२. १९० | Sth ray विष्णू धोत्रे (वि.जा.अ.) खुला 
३२. १९१ श्री.केरण साहेबराव जाधव (इ.मा.व.) खुला 
३४. १९२ श्री.सैय्यद मोहम्मद आरीफ मोहम्मद हनिफ खुला 
३५. १९३ श्री.दिलीप पांडुरंग भागवत (अ.जा.) खुला 
२३६. १९५ | श्री.अरविंद प्रभाकर चौधरी (इ.मा.व.) खुला 
३७. १९६ | श्री.मिलींद मोरचंद गुजर (इ.मा.व.) खुला 
३८. १९७ _  श्री.विवेक रमेशलाल अंबुले (इ.मा.व.) खुला 
३९. १९८ श्री.रवी वासुदेव दास खुला 
४०. १९९ _श्री.रविद्र रघुनाथ मत्ते GAT.) खुला 
४१. २०१ श्री.ओमप्रसाद एस.दुधीवार (इ.मा.व.) खुला 
४२. २०२ श्री.प्रसांत देवराव येरणे (इ.मा.व.) खुला 
४३. 203 श्री.अतुल सुधाकर शिवणीवार खुला 
४४. २०४ श्री.चंद्रशोखर बिरबल कटरे (इ.मा.व.) खुला 
४५. २०५ | श्री.अनिल महादेवराव पोहाणे (इ.मा.व.) खुला 
४६.| २०६ | श्री.आसिफ जिकरसेठ बकालिया (इ.मा.व.) खुला 
Bo.) २०८ | श्री.सुबोध बुधा वसईकर (अ.जा.) खुला 
Be. 208 श्री.राजेंद्र दत्तात्रय लिंगावार खुला 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४ /सेवा-२ 


अ.क्र. | ज्येष्ठता सहायक अभियंता श्रेणी-२ यांचे नांव व जात प्रवर्ग । पदोन्नतीचा 
क्रमांक पदी 
४९. २१० श्री.राजेडा विष्णु एकडे खुला 
46, /-. 299 श्री.मुरळीधर बेनिराम समरित(इ.मा.व..) खुला 
५१. २१२ _  श्री.भालचंद्र तुळशीराम वासेकर (इ.मा.व.) खुला 
५२. २१३ श्री.प्रफुल हरिभाऊ झाडे (इ.मा.व.) खुला 
५३. २१४ | श्री.अनिल मनोहरराव गिरनाळे (इ.मा.व.) खुला 
५४. २१५ | श्री.चतुभूज मारोती भैसारे (अ.जा.) खुला 


२. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दिनांक ४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयान्वये पदोन्नतीमधील आरक्षण अवैध ठरविले आहे. मा.उच्च न्यायालयाच्या विरोधात राज्य शासनाने 
मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली आहे. सदर याचिका अद्याप 
प्रलंबित आहे. याबबात विधी व न्याय विभागाने खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती देण्यास कोणतीही 
वैधानिक अडचण नसल्याचे अभिप्राय दिलेले आहेत. त्यानुसार तूर्तास पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या 
अधीन राहून भरण्यात यावीत. sel कार्यवाही करताना सेवाज्येष्ठता यादीमधील मागासवर्गीय 
अधिकारी/कर्मचारी यांना पदोन्नती देण्यापूर्वी ते दिनांक 24.4.2008 च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार 
आरक्षणाचा लाभ मिळून सेवाज्येष्ठता यादीत वरच्या स्थानावर आले नाहीत, याची खात्री प्रत्येक 
प्रशासकीय विभागाने करावी, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने दिनांक २९.१२.२०१७ च्या पत्रान्वये 
दिलेल्या आहेत. 


त्यानुसार उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या ह्या मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल विशेष 
अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील खुल्या 
प्रवर्गातील रिक्‍त पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात करण्यात येत आहेत. 


३. सरळसेवेच्या कोट्यात रिक्‍त झालेल्या पदावर देण्यात आलेली तदर्थ पदोन्नती ही ११ महिने अथवा 
आयोग पुरस्कृत उमेदवार उपलब्ध होतील, यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत राहील. दरम्यानच्या काळात 
आयोग पुरस्कृत उमेदवार प्राप्त झाल्यास, तदर्थ पदोन्नत झालेल्या उक्त अधिकाऱ्यांना पदावनत करण्यात 
येईल. सदर तदर्थ पदोन्नती तात्पुरत्या स्वरूपात असून सदर पदावर संबंधित अधिकाऱ्यांचा कायमस्वरूपी 
धारणाधिकार राहणार नाही. 


४. सन २०१९-२० च्या निवडसूचीतील उपरोक्‍त नमूद अभियंत्यांच्या पदोन्नत्या हया निव्वळ तात्पूरत्या 
स्वरूपाच्या असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी त्यांना नियमितपणाचा व सेवाज्येष्ठतेचा 
कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेडा HATH: पीओजी-२०२०/प्र.क्र.२७४ /सेवा-२ 


प 


उपरोक्त नमूद अभियंत्यांविरूध्द, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ 


मधील नियम ८ व १० खाली विभागीय चौकशी चाळू अथवा प्रस्तावित न्यायालयीन प्रकरण/॥३ 


दाखल नसल्याच्या अटीच्या अधीन राहून सदर पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. तथापि, यापैकी एखादया 
अभियंत्याच्या विरूध्द या आदेशाच्या दिनांकास विभागीय चौकशी/ न्यायालयीन प्रकरण/-॥ दाखल 


असल्यास त्यांच्याबाबतीत हे पदोन्नती आदेश आपोआप रद्द होतील. 


&. 


सदर BAA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपल. 


ब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१११२१७५२५०९०१८ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 
१, 
२. 
३. 
| 
पु. 
&. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Patil Swati Sachin 
IN, o=Government 


7 Hi DN: c= Of Maharashtra, ou=Public 
a | Wa | Works Department, postalCode=400032, 


st=MAHARASHTRA, 
2.5.4.20=a08a4a756cd7e1e1ea2a6f91922d10f1 03cebd447 
90093322544672eefd3784b, 


e री 
serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c4 
8905da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin 


Date: 2020.11.12 17:55:21 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने. 
महालेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर 
सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 


, सर्व अधीक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ 


अधिक्षक अभियंता व सहसंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी प्रशिक्षण प्रबोधिनी, नाशिक. 
सर्व सहायक अभियंता श्रेणी-२ (स्थापत्य) यांना संबंधित मुख्य अभियंता सा.बां.प्रादेशिक विभाग 
यांचे मार्फत. 


७. मा. मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८. मा. मंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (उपक्रम वगळून)यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


१०. 


११, 
१२. 
१२३. 
१४. 


मा. राज्यमंत्री सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक , सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन सेवा-१,सेवा-३,आस्थापना- १/३, सेवा-६,रोख शाखा, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई, 


१५.कार्यासन सेवा-२ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


